प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना 
संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील 
मुलांचे बालगृह पंढरपूर जि.सोलापूर या 
संस्थेतील कर्मचारी श्री.नवनाथ साधु कांबळे 
यांच्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५७/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 
दि.२१.१२.२०१९ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, area निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब 
दि.३०.०६.२०२० 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१९/प्र.क्र.५८१ए/१६-ब 
TE.98.92.2022 

४) उपसंचालक (स) तथा सदस्य सचिव अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे यांचे 


आदेशा H.TCS/SER/Solapu-¢/2008/ IV दि.२३/०१/२०१२ 

उप आयुक्‍त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 

क्र.मबाविआ/बावि/का-५/श्री कांबळे/अधिसंख्य पद/ नियुक्ती आ/ २२-२३/५७०३/ 

दि.२३.०९.२०२२ 

६) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण- 
१२२३/प्र.क्र.३६६(ऐ/१६-ब दि.०९.०१.२०२४ 


o~ 
ae 
ma 


प्रस्तावना-: 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये 
दि.०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र१ व ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे असे अधिकारी / 
कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून त्यांना 
मानवतावादी दृष्टिकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी, त्यांच्या सेवा ११ 
महिन्यांकरीता व तद्नंतर प्रत्येक वेळी १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या 
कालावधीकरिता अशाप्रकारे त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५७/का-०८ 


करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. याकरीता संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य 
पद निर्माण करण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील मुलांचे 
बालगृह पंढरपूर जि.सोलापूर या संस्थेतील कर्मचारी श्री.नवनाथ साधु कांबळे यांना “केअर टेकर* 
(काळजी वाहक) या पदावर अनुसुचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदावर देण्यात आलेली 
नियुक्‍ती विहित कालावधीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने रद्द करण्यात आळेली आहे. 
उपसंचालक (स) तथा सदस्य सचिव अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे यांनी 
श्री.नवनाथ साधू कांबळे यांचे जात प्रमाणपत्र संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये अवैध ठरविले आहे. संदर्भ क्र.१, 
२ व ३ येथील शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, श्री. नवनाथ साधु कांबळे यांच्या सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याकरिता अधिसंख्य पद निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय-: 


प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील मुलांचे 
बालगृह पंढरपूर जि.सोलापूर या संस्थेतील कर्मचारी श्री.नवनाथ साधु कांबळे यांचे अनुसुचित जमातीचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आळे असल्यामुळे, त्यांचेकरिता प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण 
संघटना संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील मुलांचे बालगृह पंढरपूर जि.सोलापूर या संस्थेमध्ये 
“केअर टेकर” (काळजी वाहक) संवर्गात १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सचिव, प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील मुलांचे 
बालगृह पंढरपूर जि.सोलापूर यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यानुसार आदेशा निर्गमित करून श्री.नवनाथ साधू 
कांबळे, “केअर टेकर” (काळजी वाहक) यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदर अधिसंख्य पदावर कार्यरत कर्मचारी श्री.नवनाथ साधू कांबळे यांना संदर्भ क्र.३ येथील 
दि.१४.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रथम ११ महिन्यांकरीता व प्रत्येक वेळी १ दिवसाचा 
तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता अशाप्रकारे त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या 
दिनांकापर्यंत सुरु ठेवाव्यात, यामध्ये त्यांना पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नाही. 


४. सदर अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात 
कार्यरत आहेत त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ व दि.१४.१२.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील नमूद सुचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सचिव, 
प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील मुलांचे बालगृह 
पंढरपूर जि.सोलापूर यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५७/का-०८ 


६. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय, दि.२१.१२.२०१९, 
दि.३०.०६.२०२० व दि.१४.१२.२०२२ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०११०५४३०६३३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 

N | | F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 

J A N A R DA N ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081E 
E223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A 
7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 


Date: 2024.02.01 15:40:56 +05'30' 


(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


me) 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
उप आयुक्त (प्रशासन), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे. 

सचिव, प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित कर्मवीर औदुंबररावजी पाटील मुलांचे 
बालगृह पंढरपूर जि.सोलापूर 

१०) श्री.नवनाथ साधु कांबळे, घर नं.९००, भजनदास चौक, पंढरपूर, जि.सोलापूर 
११) निवड नस्ती/का-८. 


AD 


AN 


ice 


o~ 
wes 


£39) 


YS~ <.> YF aS aS > > lh Orel 


S 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


